मागणी क्र. के-११, मुख्य लेखाशिर्ष ४८०१ सन २०१७- 
१८ या आर्थिक वर्षातील बचतीची रक्कम प्रत्यार्पित 
करणेबाबत... 
महाराष्ट शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३१/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -: ३१/०३/२०१८ 


शासन निर्णय 
सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. के-११ मुख्य लेखाशिर्ष ४८०१ अंतर्गत मंजूर तरतूद 
रु. १००२.५९०१ कोटी मधून माहे मार्च, २०१८ अखेर पर्यंत झालेला खर्च रु. ५९७.८००१ कोटी वजा जाता 


शिल्लक तरतूद रु.४०४.७९ कोटी प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 


मुख्य लेखाशिर्ष निहाय बचतीचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 


(रु. कोटीत) 
योजना / मुख्य लेखाशिर्ष एकूण तरतूद । पुर्नविनि | मार्च, २०१८ | प्रत्यार्पित | बचतीची कारणे 
योजन । अखेर करावया 
पर्यंतचा । ची तरतूद 
खर्च 
मागणी क्र. के-११, मुख्य । १६.७९ I - १६.७९ | सदर प्रकल्पास वाढीव भागभांडवल 
लेखाशिर्ष ४८०१४००३ देण्याबाबतचा प्रस्ताव महानिर्मिती 
क ह आत कंपनीकडून उशीराने ह प्राप्त 
sae वाची ककरण झाल्यामुळे सदर प्रस्तावास अद्यापही 
at a प्रशासकीय मान्यतेच्या विचाराधीन 
कोणा डक तवा आहे. त्यामुळे सदर निधी समर्पित 
करण्यात येत आहे. 

मागणी क्र. के-११, ४२५.०० (-) ३७.०० 7 ३८८.०० | सोर वीज प्रकल्प पूर्ण होण्यास विविध 

ae स्तरावर लागणा-या विलंबामुळे 
Several लर शिल्लक निधी प्रत्यार्पित करण्यात येत 
सौर वीज प्रकल्पात भांडवली आहे. 
गुंतवणूक 
मागणी क्र. के-११, मुख्य | ०.०००१ (+) ३७.०० | ३७.०००१ | निरंक 
लेखाशिर्ष ४८०१३७३१ 

(पुरवणी मागणी 

भुसावळ आओष्णिक विद्युत | डिसेंबर, २०१७ 
प्रकल्पाच्या बदली प्रकल्पामध्ये | रु. १०००/-) 
भांडवली गुंतवणुक 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३१/ऊर्जा-३ 


मागणी क्र. के-११, मुख्य | ५६०.८० 7 ५६०.८० 7 निरंक 
लेखाशिर्ष ४८०१३६०६ 

स्वतंत्र गावठाण फीडर योजना व 

पायाभूत सुविधा विकास 

एकूण १००२.५९०१ aaa 489.2009 | ४०४.७९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०५१३२०२३८४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by Vilas Mahad 


sjurkal 
DN: c=IN, 1t Of Maharasht Industry Energy 
Vilas Mahadeorao १४४ iit avon aan sas 
2.5.4.20=83469494bac86099a320f3e 1 4bf842 1 ee9d2b48e3444 
70b76ea2595df0495 1b4, 


Ra ur ka r INumber=02c5c00269dd48836be0d9939bdff848a9ff1f1 
9fd195baf3a104d09b0817d9, ‘Vilas Mahadeorao Rajurkar 


Date: 2018.06.05 13:20:05 +05'30' 


(वि.म.राजुरकर) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत :- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४००० २०. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

३. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, 
बांद्रा (पूर्वी,मुंबई-५१ 

४. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, wears, 
बांद्रा (पूर्वी, मुंबई-५१ 

५. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ सुत्रधारी कंपनी, WORMS, 
बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 

६. मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र विधान परिषद /विधान सभा,विधान मंडळ सचिवालय विधान 
भवन मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/रालेवि-१) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

९. निवासी लेखाअधिकारी, वांद्रे (qd), मुंबई ४०० ०५१ 

१०.नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 

११.कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 

१२.क.अ. (प्रशासन-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 

१३.वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-१३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्य-१६) मंत्राळय, मुंबई-३२ 

१४.निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


